श्री. राजेंद्र रामकरण पाल, (निलंबित), 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांना शासन 
सेवेत पुन:स्थापित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः मपोसे-१०२२/प्र.क्र.९९/पोल-२ 
दुसरा मजला, मंत्रालय मुख्य इमारत, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२ 
तारीख: ०३ ऑगस्ट, २०२२ 


वाचा : 

१. शासन आदेशा, गृह विभाग, क्रमांकः ईएनक्यू-२०२१/प्र.क्र.४४४/पोल-२, दि. ०७ सप्टेंबर, 
२०२१ 

२. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः निप्रआ-११११/प्र.क्र.८६/११-अ, 
दि.१४/१०/२०११ 

3. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः अभियो-१३१४/प्र.क्र.८६/११-अ, 
दि.३१/०१/२०१५ 

४. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः निप्रआ-१११८/प्र.क्र.११/११-अ, 
दि.०९/०७/२०१९ 


शासन Seat : 


ज्याअर्थी, श्री. राजेंद्र रामकरण पाळ, उपविभागीय पोळीस अधिकारी यांना त्यांच्याविरुद्ध 
लाचलुचपत प्रतिबंधक अधिनियम, १९८८ च्या कलम ७ अन्वये पोलीस ठाणे सेलू, जिल्हा परभणी येथे 
दाखल गुन्हा नोंद क्र.२३३/२०२१, प्रमाणे दाखल गुन्ह्याच्या अनुषंगाने संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील 
शासन आदेशान्वये दिनांक २४/०७/२०२१ पासून निलंबित करण्यात आले होते; 


आणि ज्याअर्थी, श्री. राजेंद्र रामकरण पाल, निलंबित उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांच्या 
निलंबनाचा आढावा सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक २, ३ व ४ येथील शासन 
निर्णयातील तरतूदीनुसार अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाळीळ समितीने 
दि.१४/०७/२०२२ रोजी झालेल्या बैठकीत घेतला असून, आढाव्याअंती श्री. राजेंद्र रामकरण पाल, 
निलंबित उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांना शासन सेवेत पुन:स्थापित करण्याची शिफारस सक्षम 
प्राधिकारी यांना करण्यात आली होती. त्यास सक्षम प्राधिकारी यांनी मान्यता दिली आहे; 


शासन आदेशा क्रमांकः मपोसे-१०२२/प्र.क्र.९९/पोळ-२ 


त्याअर्थी, श्री. राजेंद्र रामकरण पाळ, उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांना त्यांच्याविरुद्ध 
पोलीस ठाणे, सेलू, जिल्हा परभणी येथे दाखल गुन्हा नोंद क्र.२३३/२०२१ प्रकरणी मा.न्यायालयाच्या 
निर्णयाच्या अधीन राहून तसेच त्यांच्याविरुद्धच्या प्रलंबित विभागीय चौकशीच्या निर्णयाच्या अधीन राहून 
या आदेशान्वये या आदेशाच्या दिनांकापासून शासन सेवेत पुन:स्थापित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०८०३२०४०१४०४२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VENKATESH BHAT 
DN: ल, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st: ht 
2.5.4.20=5f0272b97 156a5d281 2bad6725ca46fb267 1d1da08208cfd 
१66770006४: 


BHAT ——=— 
(व्यंकटेश भट) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्री. राजेंद्र रामकरण पाल, उपविभागीय पोलीस अधिकारी. 
(पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्यामार्फत) 
प्रत, 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की, सदर 
आदेशाची प्रत श्री. राजेंद्र WAH पाळ, उपविभागीय पोळीस अधिकारी यांचेवर त्वरीत 
बजावून दुसऱ्या प्रतीवर त्यांची दिनांकीत पोच स्वाक्षरी घेऊन स्वाक्षरीत मूळ प्रत खास 
दुतामार्फत शासनास सादर करावी. 

२. पोलीस महानिरिक्षक, औरंगाबाद परिक्षेत्र, औरंगाबाद. 

३. जिल्हा पोलीस अधीक्षक, परभणी. 

४. महालेखापाल -१ व २ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

५. अवर सचिव, गृह विभाग, पोळ-१ (आ) मंत्रालय, मुंबई 

६. निवड नस्ती, कार्यासन पोल-२, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


